आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३- 
२४ अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

2) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३, 
दि.२८.०७.२०२३, दि.२५.०८.२०२३ व दि.५.०९.२०२३ 

प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम Gala योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
विशिष्ट मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याप्रमाणे आतापर्यंत 
बाब क्र. ०१-वेतन ,३४शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने-,३६ -सहाय्यक अनुदाने (वेतन) करीता ५६ %,०२- 
मजूरी ,०३अतिकाळलीक भत्ता-,०६ -दुरध्वनी ator व पाणी शुल्क ,१०कंत्राटी सेवा-,११ -प्रवास खर्च , 
१३कार्यालयीन खर्च-,१४ -भाडेपट्टी व कर,१७ -संगणक खर्च, १९-आहार खर्च, २४पेट्रोल do व - 
,वंगण २८-व्यावसायीक व विशेष सेवा करीता ४०%, २१-साधन सामुग्री ,२७लहान बांधकामे-,५० - 
इतर खर्च करीता ३० % व १६ ,प्रकाशने-२६जाहिरात व प्रसिद्धी-, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेनेतर), 
३२,अंशदाने-३३अर्थस-हाय्य या करीता २०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला 
आहे. या अनुषंगाने आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


a: सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावळी, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील विहीत तरतुदी व 
अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर हासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१०५५५११३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = KIRAN ose 


2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b9a8 


7463f831a2beeaQbe5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11 


£7252442D, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 


SEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.09.25 17:51:45 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.२५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ । सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 

क्र क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

Leas: 2 i ey .*| षु & 1 ७ = fi 

मागणी क्र.टी-४ 

२२५१-सचिवालयीन- सामाजिक सेवा 

१ | ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी १७-संगणक खर्च १५००० १५००.००० | उप सचिव, 
(लेखाशिर्ष २२५१०८४८) आदिवासी 

विकास 
विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण मागणी क्र. टी-४ १५००० १५००.००० 
मागणी क्र. टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

२ | आदिवासी विकास आयुक्तालय - क्षेत्रीय । ०१-वेतन ६८०८९० ५४४७१.२० | आयुक्त, 
यंत्रणांचे बळकटीकरण (लेखाशिर्ष आदिवासी 
2224938 3) ११-प्रवास खर्च १०००० १०००.००० विकास, 

२८-व्यावसायिक ५००० ५००.००० | नाशिक 
सेवा 
एकूण ६९५८९० ५५९७१.२०० 

3 | वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयांत शिक्षण | ३४-शिष्यवृत्या / ७००००० ५६०००.००० | आयुक्त, 
घेणा-या अ.ज.च्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती | विद्यावेतने आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५३५२९) विकास, 

नाशिक 

४ | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी ०१-वेतन ३२५००० २६०००.०० | आयुक्त, 
समिती (लेखाशिर्ष २२२५४१२२) ११-प्रवास खर्च ५०० ५०.००० | आदिवासी, 

एकूण ३२५५०१ २६०५०.०० | संशोधन व 
प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 

५ | आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी ०१-वेतन १३५४८४७ १०८३८७.७६० | आयुक्त, 
शासकीय वसतीगृह (लेखाशिर्ष ११-प्रवास खर्च १४५०० १४५०.००० | आदिवासी 
२२२५डी७२५) २८-व्यावसायिक १ ०.१०० | विकास, 

सेवा नाशिक. 
एकूण १३६९३४८ १०९८३७.८६० 

६ | आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८९००००० ७१२०००.०० । आयुक्त, 

(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) ११-प्रवास खर्च २०००० २०००.००० | आदिवासी 
२८-व्यावसायिक १ ०.१०० | विकास, 
सेवा नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.२५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ । सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
La 2 FB षु ६ | ७ | 
एकूण ८९२०००१ ७१४०००.१०० 
७ | शिक्षण फोव परिक्षा फो प्रदाने (लेखाशिर्ष | ३४-शिष्यवृत्या / १०००००० ८००००.००० 
२२२५एफ०९४) विद्यावेतने 
८ | व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न ३४-शिष्यवृत्या / १०००० ८००.००० | आयुक्‍त, 
असलेल्या वसतिगृहातील अनुसुचित विद्यावेतने आदिवासी 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता विकास, 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ१११) नाशिक 
९ | (०१७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा । ३६-सहाय्यक १४०००००० ११२००००.०० । आयुक्‍त, 
व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने विकास, 
(कार्यक्रम ख्ची(लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९) नाशिक 
२४२५-सहकार 
१० | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहाय्यक ३५०००० २८०००.०० | आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय = | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष विकास, 
28240243) नाशिक 
११ | (0% (90) STANT आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक २५००० २०००.०० | आयुक्त, 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
खर्ची (लेखाशिर्ष २४२५१३५९) विकास, 
नाशिक 
एकूण मागणी क्र.टी-०५ २७३९५७४०.००० | २१९२६५९.१६० 
एकूण टी-०४--टी-०५ २७४१०७४०.००० | २१९४१५९.१६० 


KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f1 23ba59448c0926a91296205b9a 
87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB1 
1६72524420, 
serialINumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 
SEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 

Date: 2023.09.25 17:52:27 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


